महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य 
परीक्षा -२०१३ मधील उप अभियंता (यांत्रिकी), 


गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.३/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.७४४/(३२)/१४०१४/आठ, 

दि.१६.०५.२०१५. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५)/आ(संनि), 
दि.०५.१२.२०१५. 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५)भाग-१/आ(संनि), 
दि.०३.०९.२०१६. 

४) डब्ल्युसीआर-१३१२/प्र.क्र.६५/२०२२/एकोणतीस, दिनांक -- जानेवारी, २०२३. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१. 

७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य परीक्षा - २०१३ अंतर्गत उप अभियंता (यांत्रिकी) गट- 
अ (राजपत्रित) या पदावर सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या 
निकालावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या दिनांक १६.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये 
जलसंपदा विभागात एकूण २८ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगातर्फे घोषित करण्यात आलेल्या निकालामध्ये गुणवत्तेनुसार पात्र असूनही निवडयादी व 
निकालपत्रातून नांव वगळण्यात आल्यामुळे श्रीमती taster नारायण गायकवाड यांनी महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा परीक्षा २०१३ च्या परीक्षेच्या निकालास आक्षेप घेवून त्याविरुध्द मा.उच्च 
न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक ७९२४/२०१५ दाखल केली होती. प्रस्तुत प्रकरणी 
मा.न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे :- 

१) Present matter is covered by the judgment of this court in Writ Petition No.10040 

of 2016 dated 24.11.2021 

2) In light of the above, present Writ Petition stands disposed of in terms of the 


order date 24.11.2021 in Writ Petition No. 10040 of 2016 .No costs. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.३/आ(संनि), 


३. 


४. 


मा.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक निरंक जानेवारी, २०२३ 
च्या पत्रान्वये अ.जा. प्रवर्गातील श्रीमती पंचशीला नारायण गायकवाड यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
(यांत्रिकी) सेवा परीक्षा २०१३ मधून अराखीव (महिला) या प्रवर्गातून विभागातील उपअभियंता (यांत्रिकी) या 
पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. 
मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन 
श्रीमती गायकवाड यांना “उपअभियंता (यांत्रिकी, गट-अ” या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) मध्ये जलसंपदा विभागात दोन 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या अधिसूचनेच्या आधारे महसूल विभागीय 
संवर्ग वाटपानुसार खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या PARA पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र | उमेदवाराचे नांव | जात | नियुक्तीचा | बंधपत्राद्वा | पसंती नियुक्तीसाठी 

प्रवर्ग | प्रवर्ग | रे पसंती | क्रमानुसार | पदस्थापनेचे ठिकाण 

दिलेला वाटप 

महसूल | झालेला 

विभाग | महसूल 

विभाग 
| . | श्रीमी पंचशीला | अ.जा | अराखीव पुणे पुणे । मुख्य अभियंता (या), 
नारायण (महिला) जलसंपदा विभाग, 
गायकवाड नाशिक अंतर्गत 


अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 


प्रबोधिनी, नाशिक 
अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता (यांत्रिकी) 


तथा प्राचार्य, प्रादेशिक 
प्रशिक्षण केंद्र (यांत्रिकी) 
नवी सांगवी, पुणे 
येथील उप अभियंता 
यांत्रिकी या रिक्‍त 
पदी. 


च. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ गट-अ मधील श्रीमती गायकवाड या उमेदवाराची 
तात्पुरती नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खाळील 


विहित अटी / हातींच्या अधिन असेल :- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.३/आ(संनि), 


(१) 


(२) 


श्रीमती गायकवाड यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 

श्रीम. गायकवाड यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दि.२८.०५.२०१८ नुसार सदर विहित 
कालावधीत रुजू झाल्या नाही तर त्या नोकरीची संधी गमावतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता विचार 
करण्यात येणार नाही. तसेच कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू झाल्यास त्यांना रुजू करुन 
घेवू नये. 


श्रीम, गायकवाड परिविक्षाधीन उमेदवार यांनी सेवेत रुजू होणार आहेत किंवा नाही ते 
दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत शासनास लेखी स्वरुपात कळवावे. त्यांनी दिनांक २८.०२.२०२४ पर्यंत 
काही न कळविल्यास त्या वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित 
धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा आपोआप रद होतील. 


श्रीमती गायकवाड ह्या दिनांक 93.03.2028 रोजी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किवा 
काही अपरिहार्य उचित कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी शासनाकडून 
मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक असून call संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ न 
मिळाल्यास विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास श्रीमती गायकवाड यांचे नियुक्तीचे आदेडा आपोआप 
रद्द होतील व त्यांचा नियुक्तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी 
सदरहू उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.०५.२०१८ व दिनांक २६.०९.२०१८ 
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


संदर्भ क्र.६ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती गायकवाड यांची उप अभियंता 
(यांत्रिकी), गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रुजू झालेल्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात 
येईल. 


श्रीमती गायकवाड यांचा वैद्यकीय तपासणी व चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


श्रीमती गायकवाड या मागास प्रवर्गातील (अ.जा.) उमेदवार असल्याने त्यांनी जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केलेले आहे. 


श्रीमती गायकवाड यांनी मराठी व हिदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली असल्याने त्यांना 
एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


श्रीमती गायकवाड यांनी संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण Hest आहे. 


आवड्यकता भासल्यास श्रीमती गायकवाड यांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किवा 
भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा 
कालावधी धरुन ४ वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर 
सेवा करावी लागेल. 

परंतु 

() त्यांच्या नियुकक्‍तीनंतर १० वर्षांचा काळावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी ळागणार 
नाही किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.३/आ(संनि), 


(१२) 


श्रीम.गायकवाड या सन १९९८ पासून शासकोय सेवेत कार्यरत असल्याने त्यांना सध्या अस्तित्वात 
असलेली निवृत्ती वेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम१९८२ व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतनाच्या अंडाराशरीकरण) नियम,१९८४] सध्या अस्तित्वात असलेली भविष्य निर्वाह 
निधी योजना लागू राहील. 


श्रीमती गायकवाड यांना उप अभियंता (यांत्रिकी) या गट-अ च्या पदावर रुजू झाल्यानंतर सेवेचा 
राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला 
किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. 
यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्ती प्राधिकारी (हासन) यांना असतील. 
क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. 

मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी सदरहू उमेदवाराची सेवा 
समाप्त करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१४) 


संबंधित अधीक्षक अभियंता यांनी सेवेत दाखल होणाऱ्या श्रीमती गायकवाड यांचा त्या हजर 
झाल्याचा दिनांकाचा अहवाल शासनाला व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक यांना तात्काळ सादर करावा. तसेच, विहित मुदतीत हजर न झाल्यास 
त्याबाबतचा अहवाल देखील शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा. 


(94) 


श्रीमती गायकवाड या ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय 
अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी 
याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


श्रीमती गायकवाड या सध्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे 
अथवा तसे लेखी पत्र संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय प्रमुख यांना 
सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


(१७) 


श्रीमती गायकवाड यांना सामान्य प्रशासन विभाग, arma निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. ” 
Sad फॅवछीळला नारायण गायकवाड, उप afta (यांत्रिकी, गट-अ यांना दोन वर्णाचा 
परिकीक्षाधीन कालावधी GY राहील. सदर कालावधीत HT. गायकवाड परिवीक्षा धोरणानुसार 
START कायकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे RG झाल्यास शीय गायकवाड यांची शासकीय 
सेवा कोणतीही TATA न देता समाप्त करण्यात येईल.” 


श्रीमती गायकवाड, उपअभियंता (यांत्रिकी) यांनी परिवीक्षाधीन काळावधीत व्यावसायिक परीक्षा 
उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास त्यांची शासकीय सेवा 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


(१९) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार श्रीमती गायकवाड यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


(२०) 


संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांनी श्रीमती गायकवाड यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्तीबाबतचा/ परिवीक्षा कालावधी वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : oR २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये 
नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.३/आ(संनि), 


(२१) 


श्रीमती गायकवाड यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत 
रजेच्या तरतूदी लागू होतील. 


श्रीमती गायकवाड या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने त्यांची उपअभियंता (यांत्रिकी) या 
पदावरील वेतननिश्चिती शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, 
दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


श्रीमती गायकवाड यांनी नियुक्‍ती दिलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर तात्काळ रुजू अहवाल 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसह या विभागाकडे पाठवावा. अन्यथा त्यांना दिलेली 
नियुक्ती त्यांनी स्विकारलेली नाही असे समजून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३१३०६२४३३२७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0243d4781b79f364761 efde22e15161622e87986fb431d9c 
bc0ecc6469d5e203, (31000 hi 


2, फॉ 
rialNumber=9A8B949B82C94F 286DC7 9EF74BFCAE2A4E204E318 
53685E98B0B86C438C888E9, cn=ANIL VITTHAL DEOKATE 


Date: 2024.02.13 13:15:31 +05'30' 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीम.पंचशीला नारायण गायकवाड यांना ई-मेलद्वारे 


अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (पत्राने) 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक 

महाळलेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महाळलेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


